नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पामधील 
राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्य महाराष्ट्र 
मेट्रो रेळ कार्पोरेशन यांना वितरित 


करण्याबाबत. (सन २०२४-२५) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.८५/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जून, २०२४. 


पहा :- 


१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एनएमआर-३३१८/प्र.क्र.१४५/नवि-७, दि.१४.०१.२०१९. 

२. गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे ।<-१४०११/०६/२०१९-॥॥३ा , 
दि.२९.१२.२०२२ रोजीचे पत्र. 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ३३१८/प्र.क्र.१४५/नवि-७, दि.१२.०५.२०२३. 

४. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ३३२३/प्र.क्र.६२/नवि-७, दि.२२.०९.२०२३. 

५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२ VAIS, २०२३. 

६. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ३३२३/प्र.क्र.१२३/नवि-७, दि.२६.०३.२०२४ 


प्रस्तावना: 

नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पास नगर विकास विभाग शा.नि.क्र.एनएमआर- 
३३१८/प्र.क्र.१४५/नवि-७, दिनांक १२ मे, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता दिली आहे. 
सदर प्रकल्पास केंद्रशासनाने पत्र क्रमांक ।(<-१४०११/०६/२०१९-॥॥३1॥, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२३ 
अन्वये मान्यता दिली आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पातील केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग हा 
गुंतवणूक/समभाग (Equity) व दुय्यम कर्ज सहाय्य या स्वरुपात रहाणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी 
वित्तीय संस्थांचे कर्ज सहाय्य घ्यावयाचे असून हे कर्ज सहाय्य केंद्र शासनामार्फत घेतळे जाणार आहे. 
अशा प्रकारच्या सर्व निधी हा सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 
लि. या विशेष हेतू वहन कंपनीकडे सुपूर्द करावयाचा आहे. कर्जाची परतफेड या विशेष हेतू वहन 
कंपनीने करावयाची आहे. 


दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी केंद्र शासन, राज्य शासन व महामेट्रो यांच्यात सामंजस्य 
करारनामा करण्यात आला आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पाच्या प्रकल्प पूर्णत्वासाठी लागणारा 
एकूण रु ६७०८ कोटी निधी मध्ये राज्य शासनाच्या वतीने समभाग म्हणून एकूण रु.९९८.२० कोटी व केंद्रीय 
कराच्या ५०% रक्‍कम रु.१९७ कोटी आणि बांधकाम कालावधीतील व्याजाकरिता रु.१५ कोटी असे एकूण 
रु.२१२ कोटी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून उपलब्ध करावयाचे आहे. सन २०२४-२५ या वर्षामध्ये 
दुय्यम कर्ज वितरणासाठी रु.९७ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. उक्त तरतूदीमधून 
रु.३२.३३०१ कोटी इतकी रक्कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. या कंपनीस राज्य शासनाकडून 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.८५/नवि-७ 


शासन निर्णय - 


१. नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम 
कर्ज म्हणून रु.३२,३३,०१,०००/- (अक्षरी रुपये बत्तीस कोटी तेहतीस लाख एक हजार फक्त) इतकी रक्‍कम 
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे , Co, सर्वसाधारण १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (०२) नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज ५५ - कर्जे व आगाऊ रक्कमा सांकेतांक क्रमांक (६२१७०७८८) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ मधील मंजूर तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. सदर निधी वितरण हे 
बिनशर्त स्वरुपाचे आहे. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सह सचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील निर्णय/परिच्छेद क्र.१ मध्ये 
नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या रोख 
शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची 
कार्यवाही नवि-३१ कार्यासनाने करावी. 


४. राज्य शासनाकडून दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत केलेल्या उपरोक्‍त रु.३२.३३०१ कोटी चा 
विनियोग नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला 
केंद्रीय/राज्यस्तरीय करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी करावयाचा आहे. 


५. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्त रक्‍कम रु.३२.३३०१ कोटी 
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून सदर प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या मुख्य 
कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 

६. सदर कर्ज सहाय्याची रक्‍कम सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर एका हप्त्यात 
करण्यात यावी. 

७. भविष्यात सदर दुय्यम कर्जावर व्याज अदा करावयाचे झाल्यास त्याची वसूली महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कॉर्पोरेशन लि. यांच्याकडून करण्यात येईल, या अटीवर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना वितरीत 
करावयाचे दुय्यम कर्ज रु.३२.३३०१ कोटी हे बिनव्याजी कर्ज म्हणून वितरीत करण्यात येत आहे. 

८. नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व राज्यस्तरीय करापोटी 
येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे जमा झाल्याचे 
प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

९. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल राज्य शासनाला 
सादर करण्यात यावा. 

१०. सदर प्रकल्पासाठी केंद्रशासन/राज्यशासन/नागपूर सुधार प्रन्यास/नागपूर महानगरपालिका इ. 
कडून तसेच राज्यशासनामार्फत केंद्रीय/करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या रक्‍कमांसाठी महाराष्ट्र 
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


११. राज्यश्ासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यज्ञासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या कर्जा = विषयीच्या इतर संबं oa धीत अटी व 
ल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.८५/नवि-७ 

१२. नागपूर मेट्रो टप्पा-२ प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्यावतीने व्यवस्थापकीय 
संचालक, महामेट्रोने स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या निधीचे संनियंत्रण करावे. 

१३. सदर रक्कमज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावी. 


१४. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्र्ण व हमी दिनांक 
३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार महाक्रव्ण आज्ञावलीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार माहिती 
भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


१५. राज्य शासनाकडून नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ प्रकल्पाकरीता वितरीत निधीची परिस्थिती खालील 
प्रमाणे :- 


अनु. दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या एकूण वितरीत 
क्र. (रु. कोटी) संस्थेचे नाव निधी (रु. कोटी) 
1१ | १३.१०.२०२३ ४०.०० राज्य शासन ४०.०० 
२ २५.०१.२०२४ ३०.०० राज्य शासन (७०.०० 
3 २६.०३.२०२४ ३०.०० राज्य शासन १००.०० 
४ सदरचे वितरण । ३२.३३०१ राज्य शासन १३२.३३०१ 


१६. सदर निधी वितरण आदेड़ा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि. १ 
एप्रिल, २०२४ मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठामधीळ तपासणी 
सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१७. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ 
दि. १ एप्रिल, २०२४ अन्वये प्राप्त सुचनानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२११४२१२७६२२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


VIJAY KARBHARI ५-0 
CHAUDHARI न 
[विजय चौधरी] 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. नागपूर. 
महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.८५/नवि-७ 


सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

सह सचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

रोख शाखा (३ प्रती) 

निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.८५/नवि-७ 


शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.८५/नवि-७ दि. २१ जून, २०२४ चे सहपत्र 


जोडपत्र-अ 


महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना नागपूर मेट्रो प्रकल्पाकरीता सन २०२४-२५ मध्ये रु.३२.३३०१ 
कोटीचे दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत करण्याबाबत. 


अ.क्र. 


षु. 


१०, 


११, 


विवरण 
संस्थेचे नांव 


वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व 
दिनांक 


कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम 

मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम वितरीत 
करण्यात आली असल्यास वितरीत करण्यात 
आलेली कर्जाची रक्‍कम 

मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 
एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 
नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 
यावी 

एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रेमासिक इत्यादी 


कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी 
(Moratorium Period) 

कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित केलेला 
कर्ज हप्त्याचा दिनांक 


माहिती 
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., नागपूर 
(केंद्र व राज्य शासनाचे संयुक्‍त एसपीव्ही) 
मेट्रो हाऊस, २८/२, सी.के.मार्ग, आनंद मार्ग, 
सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-४४० ००१. 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि. १ एप्रिल, २०२४ 
रु.२१२ कोटी 
सन २०२३-२४ :- रु.१०० कोटी 


रु.३२.३३०१ कोटी 


लागू नाही. 


एका हप्त्यात 
रु.३२.३३०१ कोटी 

मुख्य कर्जाच्या अनुषंगाने अटी व शर्ती 
निश्चित झाल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी 
घेण्यात येणाऱ्या मुख्य कर्जाची परतफेड 
ज्यासाली पुर्ण होईल त्यानंतरच्या पहिल्या 
वर्षात दुय्यम कर्ज सहाय्याची परतफेड एका 
हप्त्यात वसूली होणे अपेक्षित आहे. 

नाही. 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


[विजय चौधरी] 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.८५/नवि-७ 


१२. कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 
१३. कर्ज परतफेडीच्या शोवटच्या हप्त्याचा दिनांक 


१४. व्याजदर 


१५. विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व 
इतर आकार 

१६. व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी 
जसे वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 

१७. कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


१८. कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 

१९. कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 

२०. कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 

२१. शासकिय कंपनीच्या नोडल ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


२२. डी. डी.ओ.चा नंबर 


KKKKKKKKKKKKKKK 


मुख्य कर्जाच्या अनुषंगाने अटी व शार्ती निश्चित 
झाल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या 
मुख्य कर्जाची परतफेड ज्यासाली पुर्ण होईल 
त्यानंतरच्या पहिल्या वर्षात दुय्यम कर्ज सहाय्याची 
परतफेड एका हप्त्यात. 

सदर कर्जावर व्याज आकारणी बाबत तुर्तास तरतूद 
नाही. तथापि, भविष्यात व्याज आकारण्याची वेळ 
आल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीने व्याज वसूली व 
व्याजाचा दर निश्चित करण्यात येईल. 

लागू नाही. 


अनुक्रमांक १४ प्रमाणे 


“मागणी क्र. एफ-७ ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे 
, ८०, सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (०२) 
नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाचे 
दुय्यम कर्ज ५५ - कर्जे व आगाऊ रक्कमा सांकेतांक 
क्रमांक (६२१७०७८८) 

नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 

अनुक्रमांक १४ प्रमाणे 


लागू नाही. 


सह व्यवस्थापक (वित्त), महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन 
लि.,मेट्रो हाऊस, २८/२, सी.के.मार्ग, आनंद मार्ग, 
सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-४४० ००१. 

फोन नं. ०७१२-२५५४२१७ 

Email nmrcl.cafo@gmail.com 

कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
डी. डी.ओ. नंबर- ७१०१००२३०१. 


VIJAY KARBHARI 

CHAUDHARI ecu 
[विजय चौधरी] 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


